राज्य अन्न आयोग, मुंबई कार्यालयातील 
अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२४ ते 
दि. २८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : अस्थायी-२९२४/प्र.क्र.१३४/ना.पु.१५, 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ = १) शासन निर्णय, अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि, क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१५६/ना.पु.१२, दि.१८.०४.२०२२. 
२) शासन निर्णय, अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि, क्र. अस्थायी -२९२३/प्र.क्र.११६/ना.पु.१५, दि.२१.०३.२०२४. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०६.०९.२०२४. 


प्रस्तावना : 


संदर्भ क्र.१ येथील दि.१८.०४.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये विभागाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात 
आला असून त्यानुसार राज्य अन्न आयोग, मुंबई या कार्यालयासाठी नियमित ०९ पदे व बाह्यस्रोताद्वारे ०२ पदे मंजूर 
करण्यात आली असून सदरची पदे अस्थायी आहेत.परिणामस्वरूप सेवार्थ प्रणालीमध्ये सदरची पदे अस्थायी पदे म्हणून 
दर्शविण्यात आली आहे. 

संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये राज्य अन्न आयोग, मुंबई या कार्यालयातील एकूण ०९ अस्थायी पदांना, 
दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या तसेच 
यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु त्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, 
अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना पदांना दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे 
अधिकार प्रदान केलेले आहेत.त्यानुसार राज्य अन्न आयोग, मुंबई या कार्यालयातील एकूण ०९ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


-: हासन निर्णय :- 


राज्य अन्न आयोग, मुंबई या कार्यालयातील खालील पदांची आवश्‍यकता विचारात घेऊन, सदरची पदे सहा 
महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीपासून रिक्‍त नाहीत या अटीच्या अधीन राहून दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत 
पुढे चाळू ठेवण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
अ.क्र पदनाम मुदतवाढ द्यावयाची अस्थायी पदे 
दि आ सचिव 1१ 
2. विधी अधिकारी 
३. लेखाधिकारी 
४. | लघुलेखक (उच्चश्रेणी) 
५. । लघुलेखक (निम्नश्रेणी) 
६. वरिष्ठ लिपिक 
लिपिक टंकलेखक 

एकूण 


A} A] A] की. -O|] त © 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२९२४/प्र.क्र.१३४/ना.पु.१५, 


२. उपरोक्त ०९ अस्थायी पदांवरील खर्च संबंधित वित्तीय वर्षासाठी मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा 
व तो " मागणी क्र.एम-२, २४०८-अन्न साठवण व वखार साठवण, १०१ प्रापण व पुरवठा, (०२) शिधावाटप (०२) (०१) मुंबई 
शिधावाटप क्षेत्र, दत्तमत (२४०८००६४) ०१, वेतन "या लेखा शिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर FIRMA निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२७१६५३५६८५०६ असा आहे. हा TRA निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by ASMITA RAVINDRA PATIL 


ASMITA : : 
RAVINDRA PATIL क्य tists 
(अस्मिता पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) महालेखापाल -१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
२) प्रधान सचिव, अन्न अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग आयंचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई. 
३) सचिव, राज्य अन्न आयोग, मुंबई 
४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
६) वित्त विभाग (व्यय -४, मंत्रालय, मुंबई. 
७) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प १९), मंत्रालय. 
१०) निवड नस्ती,ना.पु.१५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


